“नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी” हा विषय संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या विषयसूचीमध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ-४६१८/प्र.क्र-११६/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ: कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.हअप्र०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दि.१७.०१.२०१८ 
प्रस्तावना :- 

विदर्भ व मराठवाडयातील १४ जिल्हे व जळगाव अशा एकूण १५ जिल्ह्यातील निवडक ५१४२ गावांमध्ये 
सन २०१८-१९ पासून पुढील ६ वर्षांच्या कालावधीत जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्प राबविण्यास संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १७.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांच्या नियंत्रणाखाळी व कृषि विभागाच्या 
विभागीय/ जिल्हा/उप विभाग व गाव समुह स्तरावरील अनुक्रमे विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधिकारी कृषी 
अधिकारी/ प्रकल्प संचालक (आत्मा), उप विभागीय कृषि अधिकारी व कृषि सहाय्यक या क्षेत्रीय यंत्रणेमार्फत 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावयाची आहे. त्याकरिता प्रकल्पांतर्गत १५ जिल्हयांतील जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापण्यात येणार असून या कक्षामार्फत 
जिल्हयांत प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत विविध 
घटकांखाळील उपघटक/ बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकारी / कर्मचा-यांच्या 
कर्तव्ये आणि जबाबदारीमध्ये प्रकल्पांतर्गत कामांचा समावेश करणे आवश्‍यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे 

शासन निर्णय :- 

१. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध घटकांखालील उपघटक/ बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी 
सर्व क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचा-यांची कर्तव्ये व जबाबदा-या आणि प्रकल्पांतर्गत विषय वाटप या शासन 
निर्णयासोबत परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केले आहे. 

२. उक्त परिशिष्टात नमूद केलेल्या विषयांकरिता जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकारी / कर्मचा-यांनी 
प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कामकाज पाहणे आवश्‍यक राहील तसेच, या अधिकारी / कर्मचा-यांनी 
प्रकल्पांतर्गत केलेल्या कामांच्या मूल्यमापनाची नोंद त्यांच्या वार्षिक कार्य मूल्यांकन अहवालात (PAR) घ्यावी व 


त्यांच्या वरिष्ठांनी सदर कामांचे मूल्यांकन प्रतिवेदित करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-४६१८/प्र.क्र-११६/८-ओ 


३. प्रकल्प संचालकांनी प्रकल्पांतर्गत राबवावयाच्या विविध बाबींसंदर्भात क्षेत्रीय अधिका-यांना वेळोवेळी मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित कराव्यात. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०६१७०६३०२००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


रि Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
Shrikant SL el aes pellet नक 
2.5.4.2 jab93b4e4f2fcd87e1 2fe 1 9b8965025d482b1 bee(fffaa62085c34 


००6७8८, 
C h d k t A d serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c192e 
7 a al fa a al al g e 9991358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2018.09.06 17:11:09 +05'30° 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प,जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-०५ 
५. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
६. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
७. सर्व जिल्हाधिकारी 
८. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, 
९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
१०. सर्व जिल्हा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 
११. सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी 
१२. संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५. वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवडनस्ती कार्यासन-८-अ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ-४६१८/प्र.क्र-११६/८-ओ 


परिशिष्ट- अ 
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत घटक/उपघटक/बाबी 
(कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. नादेकू-४६१८/प्र.क्र-११६८/८-अे, दिनांक of सप्टेंबर, २०१८) 


अ. घटक/ उपघटक/ बाबी जिल्हास्तरीय | लाभार्थीचे स्वरुप | प्रकल्प 
क्र. अंमलबजावणी |(सामाईक/ शेतकरी अर्थसहाय्याचे 
अधिकारी | गट/ वैयक्तिक) प्रमाण 
अ हवामान अनुकूल कृषि पध्दतीस प्रोत्साहन 
| सहभागीय पध्दतीने गाव समुहाचे नियोजन 
(१ | सहभागीय पध्दतीने गाव समुहाचा नियोजन आराखडा जिल्हा अधिक्षक, लागू नाही १००% 
तयार करणे कृषी अधिकारी 
(२) | कृषि मित्र/ कृषि ताई यांचे सहकार्याने जागृती प्रकल्प संचालकी लागू नाही १००% 
(आत्मा) 
२। हवामान अनुकूल कृषि पध्दती 
(9) | हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान होती शाळा प्रकल्प संचालकी लागू नाही १००% 
(आत्मा) 
(२) | जमिनीमध्ये कब ग्रहणाचे प्रमाण वाढविणे 
(ida लागवड (बांधावर/ गटामध्ये लागवड) जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
कृषी अधिकारी 
(॥)फळबाग लळागवड-आंबा/ मोसंबी/संत्रा/ जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक १००% 
सीताफळ/पेरु/डाळिंब कृषी अधिकारी 
(३) | क्षारपड व चोपण जमिनीचे व्यवस्थापन (खारपाणग्रस्त 
गावे) 
()सबसरफेज ड्रेनेज जिल्हा अधिक्षक सामाईक ५०% 
कृषी अधिकारी 
(i) हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान होती शाळा प्रकल्प संचालक लागू नाही १००% 
(आत्मा) 
(iii) ठोततळे (जैविक बांधासह इनलेट व आऊटलेट जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
असलेली) कृषी अधिकारी 
(iv) पाणी उपसा साधने (पंपसंच) जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
(vy) तुषार सिचन जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
४ | संरक्षित शोती 
()रोडनेट हाऊस (GU/MS पाईप) (१०००चौ.मी.) जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
(ii) ISAT हाऊस (बांबू) (१०००चौ.मी.) जिल्हा अधिक्षक, वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
(ii) पॉली हाऊस (नैसर्गिक वायुविजन) (५००चौ.मी) जिल्हा अधिक्षक| वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
(iv) पॉली टनेल (१०००चौ.मी.) जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ-४६१८/प्र.क्र-११६/८-ओ 


अ. घटक/ उपघटक/ बाबी जिल्हास्तरीय | लाभार्थींचे स्वरुप | प्रकल्प 
क्र. अंमलबजावणी ((सामाईक/ होतकरी अर्थसहाय्याचे 
अधिकारी | गट/ वैयक्तिक) प्रमाण 
(Vv) पाली हाऊस/शेडनेट हाऊसमध्ये भाजीपाळा/ जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
फुलपिकांचे कृषी अधिकारी 
(vl) पॉली टनेलमध्ये भाजीपाल/ फुलपिकांचे उच्च जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
मूल्यांकित लागवड कृषी अधिकारी 
५ | एकात्मिक act पध्दती 
(i) बंदिस्त होळीपाळन प्रकल्प Caen वैयक्तिक/ गट ५०% 
(आत्मा) 
(i) कुक्कुट पालन प्रकल्प संचालळक| वैयक्तिक/ गट ५०% 
(आत्मा) 
(iii) रेशीम उद्योग प्रकल्प संचालळक| वैयक्तिक/ गट ५०% 
(आत्मा) 
(iv) मधुमक्षिका पालन प्रकल्प संचाळक| वैयक्तिक/ गट ५०% 
(आत्मा) 
(v) गोडया पाण्यातील मत्स्यपालन प्रकल्प संचालळक| वैयक्तिक/ गट ५०% 
(आत्मा) 
(vl) इतर कृषि आधारित उद्योग प्रकल्प संचालळक| वैयक्तिक/ गट ५०% 
(आत्मा) 
६ | जमीन आरोग्य सुधारणे 
()गांडुळ खत आणि नाडेप पध्दतीने सेंद्रिय निविष्ठा जिल्हा अधिक्षक| वैयक्तिक ५०% 
उत्पादन कृषी अधिकारी 
(0 सेंद्रिय खत निर्मिती युनिट जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
३ | पाण्याचा कार्यक्षम व शाश्वत पध्दतीने वापर 
१ । क्षेत्र उपचार 
(i) THT समतल चर मांडेल ५ ते ८ (०.३० मीटर) जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
कृषी अधिकारी 
(ii) सलग समतल चर मॉडेल ५ ते ८ (०.४५ मीटर) जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
कृषी अधिकारी 
(iii) खोल सलग समपातळी चर जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
कृषी अधिकारी 
2 | ओघळीवरचे उपचार 
()अनघड दगडाचे बांध जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
कृषी अधिकारी 
(ii) Teas बांध जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
कृषी अधिकारी 
(iii) माती नाला बांध जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
कृषी अधिकारी 
(४सिमेट नाला बांध जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
कृषी अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ-४६१८/प्र.क्र-११६/८-ओ 


अ. घटक/ उपघटक/ बाबी जिल्हास्तरीय | लाभार्थीचे स्वरुप | प्रकल्प 
क्र. अंमलबजावणी ।(सामाईक/ शोतकरी अर्थसहाय्याचे 
अधिकारी । गट/ वैयक्तिक) प्रमाण 
३ | पाणी साठवण संरचनांची निर्मिती 
()सामुदायिक शेततळे (इनलेट व आऊटलेट जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
असलेली) कृषी अधिकारी 
(i) सामुदायिक शेततळे (इनलेट व आऊटलेट शिवाय) जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
कृषी अधिकारी 
(iii) AA (इनलेट व आऊटलेट असलेली) जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
(iv) eto (इनलेट व आऊटलेट शिवाय व जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
अस्तरीकरणसह) कृषी अधिकारी 
(9 Slates अस्तरीकरण जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
(vi) विहीर जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक १००% 
कृषी अधिकारी 
४ | जुन्या जलसाठयांचे पुनरुज्जीवन (गाळ काढणे/ जिल्हा अधिक्षक सामाईक १००% 
खोलीकरण/ दुरुस्ती) कृषी अधिकारी 
५ | भूजल पुनर्भरण (विहिरींचे /कूपनलिकांचे पुनर्भरण) जिल्हा अधिक्षक| वैयक्तिक १००% 
कृषी अधिकारी 
६ | मुलस्थानी जलसंधारण (शोत बांध बंदिस्ती/ ढाळीचे  |जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक १००% 
बांध बंदिस्ती) कृषी अधिकारी 
७ | सूक्ष्मसिचन 
(ठिबक सिचन जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
(i) तुषार सिचन जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
८ | संरक्षित सिचनाकरिता पाण्याची उपलब्धता 
()पाणी उपसा साधन (पंपसंच) जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
(ii) पाईप (एचडीपीई/पीव्हीसी) जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक ५०% 
कृषी अधिकारी 
ब काढणी पश्चात व्यवस्थापन व हवामान अनुकूल मूल्य साखळी प्रोत्साहन 
| VAS उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन 
१ | शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक संघ/ शेतकरी प्रकल्प संचालकी लागू नाही १००% 
उत्पादक कंपनी यांचे GAAP करणे (आत्मा) 
२ | भाडे तत्वावर कृषि अवजारे केंद्र - सुविधा निर्मिती प्रकल्प संचालक शोतकरी गट/ ५०% 
(आत्मा) बचत गट/ 
उत्पादक कंपनी 
२। शेतमाल वृध्दीसाठी हवामान अनुकूल उदयोन्मुख 
मूल्यसाखळयांचे बळकटीकरण 
१ | शेतकरी गट/ ]होतकरी उत्पादक संघ/ शोतकरी प्रकल्प सं शेतकरी गट/ ५०% 
उत्पादक कंपनी यांना कृषि उत्पादनांचे संकळन, (आत्मा) बचत गट/ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ-४६१८/प्र.क्र-११६/८-ओ 


अ. घटक/ उपघटक/ बाबी जिल्हास्तरीय | लाभार्थीचे स्वरुप । प्रकल्प 
क्र. अंमलबजावणी ((सामाईक/ शेतकरी अर्थसहाय्याचे 
अधिकारी | गट/ वैयक्तिक) | प्रमाण 
प्राथमिक प्रक्रिया, दर्जानुसार वर्गीकरण, स्वच्छता व उत्पादक कंपनी 
साठवणूक इ.पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरणासाठी 
३ | हवामान अनुकूल बियाणे वितरण प्रणाली कार्यक्षमता वृध्दी 
१ | हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत आणि प्रमाणित जिल्हा अधिक्षक शोतकरी गट/ ५०% 
बियाणे तयार करणे कृषी अधिकारी) बचत गट/ 
उत्पादक कंपनी 
२ | बियाणे हबसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे 
()बियाणे प्रक्रिया उपकरणे प्रकल्प Gas शोतकरी गट/ ५०% 
(आत्मा) बचत गट/ 
उत्पादक कंपनी 
(ii) बियाणे सुकवणी याड प्रकल्प संचालळक| शोतकरी गट/ ५०% 
(आत्मा) बचत गट/ 
उत्पादक कंपनी 
(॥॥बियाण्याची साठवण/ गोदाम प्रकल्प सं शेतकरी गट/ ५०% 
(आत्मा) बचत गट/ 
उत्पादक कंपनी 
(iv) बियाणे उत्पादक शेतक-यांचे प्रशिक्षण जिल्हा अधिक्षक वैयक्तिक १००% 
कृषी अधिकारी 
(शासकीय बियाणे चाचणी प्रयोगशाळांचे जिल्हा अधिक्षक लागूनाही १००% 
बळकटीकरण कृषी अधिकारी 
क हवामान अनुकूल कृषि पध्दतीसाठी संस्थात्मक विकास, ज्ञान व धोरणे 
hi धोरणात्मक संशोधन व विस्तार आराखडा तयार करणे प्रकल्प संचालक लागू नाही १००% 
(आत्मा) 
२। कृषि हवामानविषयक सल्ला- सेवा जिल्हा अधिक्षक लाग नाही १००% 
कृषी अधिकारी 
३। आपत्कालीन कृषि आराखडा तयार करणे जिल्हा अधिक्षक, लाग नाही १००% 
कृषी अधिकारी 
शि हवामान अनुकूलनासाठी कृषि तंत्रज्ञानाचा विकास व प्रकल्प संचालकी लागू नाही १००% 
प्रमाणीकरण (आत्मा) 
५। लोक सहभागी पध्दतीने कृती संशोधन प्रकल्प संचालक लागू नाही १००% 
(आत्मा) 
६ | हवामान अनुकूलनाविषयी विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रकल्प सं लागू नाही १००% 
(आत्मा) 
“। नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान - प्रात्यक्षिके/ संकलन/ पडताळणी प्रकल्प संचालक लागू नाही १००% 
(आत्मा) 
८ | क्षमता बांधणी 
१ | प्रशिक्षण व कार्यशाळा 
()उप विभाग व तालुका स्तरावरील प्रकल्प संचालक लागू नाही १००% 
अधिकारी/कर्मचारी (आत्मा) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ-४६१८/प्र.क्र-११६/८-ओ 


घटक/ उपघटक/ बाबी 


जिल्हास्तरीय | लाभार्थीचे स्वरुप । प्रकल्प 
क्र. अंमलबजावणी ((सामाईक/ शेतकरी अर्थसहाय्याचे 
अधिकारी | गट/ वैयक्तिक) | प्रमाण 
(i) कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक/ कृषि सहाय्यक/ प्रकल्प संचालकी लागू नाही १००% 
समुह सहाय्यक (आत्मा) 
(ii) ART शाखेतील अधिकारी/ कर्मचारी प्रकल्प संचालक लागू नाही १००% 
(आत्मा) 
(iv) कृषि मित्र/ कृषि ताई व ग्राम कृषि संजीवनी समिती प्रकल्पसं वैयक्‍तिक १००% 
(आत्मा) 
(शेतकरी 
(४/१) प्रकल्पाचे लाभा्थी- तंत्रज्ञानाचा प्रसार प्रकल्प संचालक वैयक्तिक १००% 
(आत्मा) 
(v/2 प्रकल्पाचे लाभा्थी- कौशल्य प्रशिक्षण प्रकल्प संचालक वैयक्तिक १००% 
(आत्मा) 
२ | अभ्यास दौरे 
(१उप विभाग व तालुका स्तरावरील प्रकल्प संचालक लागू नाही १००% 
अधिकारी/कर्मचारी (आत्मा) 
(i) कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक/ कृषि सहाय्यक/ प्रकल्प संचालकी लागू नाही १००% 
समुह सहाय्यक (आत्मा) 
(४) कृषि संजीवनी समिती/ कृषि मित्र/ कृषि ताई/ प्रकल्प संचालक वैयक्तिक १००% 
लाभार्थी (आत्मा) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


